सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या 
नियंत्रणाखाळी शासकिय रुग्णांलयांमधील 


तपासणी व उपचार नि:शुल्क करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 


सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रुश्षुफी-२०२३/प्र.क्र.१६७/आरोग्य-३, 


१० वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय संकुल इमारत, 


लोकमान्य टिळक मार्ग,मंत्रालय, मुंबई-४०० ००१. 
दिनांक: २३ ऑगस्ट, २०२३. 


वाचा :- 


१) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांकः संकिर्ण-२०१३/प्र.क्र.४६२/भाग- 
२/आरोग्य-३, दिनांक-२८.१२.२०१५ 

२) आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक- आसेआ/कक्ष-३/टे-२ /न.क्र.२३२१/ 
रु.शुल्क मोफत/६५६६५/२३ ,दि.१२.०६.२०२३. 

३) मा.मंत्रीमंडळ निर्णय दि. ०३ ऑगस्ट, २०२३ व इतिवृत्त दिनांक १८ ऑगस्ट,२०२३. 


प्रस्तावना- 


आपल्या देशात कोणतीही व्यक्‍ती जन्माला आली की, त्या व्यक्‍तीला भारताच्या राज्यघटनेमध्ये 


देण्यात आलेले हक्क व अधिकार आपोआपच लागू होतात. आपल्या राज्यघटनेच्या मूलभूत 


अधिकारांमधीलळ कलम २१ मध्ये जगण्याचा हक्क हा भारतीय नागरिकांचा मूलभूत अधिकार आहे. त्या 


अधिकारानुसार दर्जेदार, चांगळे, निरोगी जीवन जगण्यासाठी अन्न, पाणी, निवारा यांबरोबरच 


आरोग्यदायी वातावरण, पुरेज्षा व नियमित आरोग्यसेवा यांची आवश्‍यकता असते. 


शासन निर्णय क्रमांकः रुशुफी- २०२३/प्र.क्र.१६७/आरोग्य-३ 


२. भारतामध्ये प्रातिनिधिक लोकशाही असल्यामुळे, भारतातल्या प्रत्येक नागरिकाला सन्मानाने 


जगण्यासाठी लागणाऱ्या मूलभूत गरजा पुरवण्याची जबाबदारी पूर्णपणे लोकांनी निवडून दिलेल्या 


लोकप्रतिनिधींची आणि शासनाची आहे. त्याप्रमाणे आरोग्याच्या हक्कात निरोगी जीवन जगता 


येण्यासाठी आरोग्यकारक परिस्थिती उपलब्ध करणे; व आरोग्याची चांगली पातळी गाठता येण्यासाठी 


अनेक पातळीवर शासनाने आरोग्यसेवा व सोयी उपलब्ध करणे महत्वाचे आहे. 


३. प्रत्येक भारतीय नागरिकाला सन्मानाने जगण्यासाठी आवश्‍यक अडा किमान आरोग्यसेवांची 


पूर्तता शासनाने करावी salt माफक अपेक्षा नागरीकांची असते. राज्यातील नागरिकांना उत्तम रित्या 


आरोग्य सेवा देण्याकरीता आरोग्य विभागाच्या अधिपत्याखालील आरोग्य संस्थांमध्ये संसाधने- 


साधनसामुग्रीची उपलब्धता, प्रशिक्षित मनुष्यबळ, औषधांची उपलब्धता, आरोग्य विषयक जनजागृती, 


लसीकरण, औषधोपचार असे अनेक घटक असून त्याप्रमाणे रुग्णज्लुल्काचा यामध्ये समावेश होत आहे. 


सद्य:स्थितीत आरोग्य संस्थामधील औषधे व उपचारावरील रुग्ण शुल्क नि:शुल्क केल्यास सर्व वंचित , 


दुर्बल घटकांना याचा मोठया प्रमाणात फायदा होणार आहे. 


४. सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या दिनांक १०.०७.२००१ च्या शासन निर्णयान्वये विभागाच्या 


नियंत्रणाखालील सर्व शासकीय रुग्णालयांमध्ये रुग्णांना पुरविण्यात येत असलेल्या वैद्यकिय सेवा, 


तपासणी व त्याबाबतचे शुल्काचे दर निश्‍चित करण्यात आळे होते. सदर दरामध्ये त्यावेळी 


अंमलबजावणी करण्यात आलेली राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य योजना, सार्वजनिक व खाजगी 


भागीदारी तत्वावर Radiology Imaging Diagnostics Services यासारख्या योजनांचा समावेश करण्यात 


आलेला नाही. तसेच मोजक्याच तपासणी व शुल्क नमूद करण्यात आले होते. त्यामुळे वैद्यकिय शिक्षण 


व औषधी द्रव्ये विभागाच्या दिनांक 39.92.2090 च्या शासन निर्णयाप्रमाणे असलेल्या उपचार व 


शुल्कांच्या दराप्रमाणे आरोग्य विभागाच्या अधिपत्याखाळील आरोग्य संस्थामध्ये वैद्यकिय सेवा, 


तपासणी व त्याबाबतचे शुल्क शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, दि. २८/१२/२०१५ नुसार 


निश्चित करण्यात आले आहे. 


पृष्ठ ७ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः रुशुफी- २०२३/प्र.क्र.१६७/आरोग्य-३ 


५. राष्ट्रीय आरोग्य धोरण-२०१७ मध्ये, समाजातील सर्व घटकांसाठी उत्तरोत्तर युनिव्हर्सल हेल्थ 


कव्हरेज प्राप्त करणे यामध्ये मोफत व सर्वसमावेशक प्राथमिक आरोग्य सेवांची उपलब्धता सुनिश्चित 


करणे तसेच आरोग्य सेवा खर्चामुळे नागरीकांच्या खर्चात लक्षणीय घट साध्य करुन परिणामी गरीबीचे 


निर्मूलन करणे हे उद्ष्टय साध्य होईल. त्यामुळे समाजातील अशा तळागाळातील गरजू रुग्णांच्या 


दृष्टीकोनातून नि:शुल्क वैद्यकीय सेवा देणे हे शासनाचे कर्तव्य असल्याने त्याअनुषंगाने सार्वजनिक 


आरोग्य विभागांतर्गत संस्थांमध्ये तपासणी शुल्क व उपचार नि:शुल्क करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


०१. सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या नियंत्रणाखाली शासकिय रुग्णांलयामधून करण्यात येणाऱ्या 


तपासण्या, सेवा व उपचार तसेच सार्वजनिक खाजगी भागीदारी तत्वावरील वैद्यकिय सेवा (राष्ट्रीय 


रक्‍त धोरणानुसार रक्‍त व रक्‍त घटक पुरवठा यासाठी आकारण्यात येणाऱ्या सेवा शुल्क वगळून) 


नि:शुल्क करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


०२. विभागाच्या अधिपत्याखाली शासकिय रुग्णांलयामध्ये तपासणी व रुग्णशुल्क,सेवा या नि:शुल्क 


करण्यात आल्यामुळे संदर्भ क्र.०१ अन्वये दि.२८.१२.२०१५ रोजीचा शासन निर्णय अधिक्रमित करण्यात 
येत आहे. 


०३. राष्ट्रीय रक्‍त धोरणानुसार रक्‍त व रक्‍त घटक पुरवठा यासाठी आकारण्यात येणाऱ्या सेवा 


शुल्कांबाबत स्वतंत्रपणे कार्यवाही करण्यात येईल. 


०४. या शासन निर्णयाच्या अनुषंगाने उपचार व सेवा रुग्ण शुल्क नि:शुल्क करण्यात आल्यामुळे 


रुग्णालयाच्या दर्शनी भागावर / फलकावर याबाबत सूचना प्रदर्शित करण्यात यावे. तसेच सदर 


निर्णयास व्यापक प्रसिध्दी देण्याबाबत आयुक्‍त, आरोग्य सेवा यांनी कार्यवाही करावी. 


पृष्ठ ७ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः रुशुफी- २०२३/प्र.क्र.१६७/आरोग्य-३ 


०५. तपासणी व उपचार सेवा नि:शुल्क केल्यानंतर रुग्णांची /जनतेची दिशाभूल /फसवणूक करुन 


रुग्ण शुल्क घेताना आढळल्यास संबंधितांवर कठोर कारवाई करण्यात यावी. याबाबत आयुक्‍त, 
आरोग्य सेवा यांनी कार्यपध्दती निश्चित करावी. 


०६. सदर शासन निर्णय दिनांक १५ ऑगस्ट,२०२३ पासून अंमलात येत आहे. सदर शासन निर्णय 


मा.राज्य मंत्रिमंडळाची दि.०३ ऑगस्ट, २०२३ रोजी झालेल्या बैठकीतील विषय क्रं. ९ अन्वये दिलेल्या 


मान्यतेस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


og. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०८२३१३२४२४१९१७ असा आहे. हा आदेश 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने. 


Digitally signed by ASHOK 


A S H O K MAROTI ATRAM 
DN: CN = ASHOK MAROTI 


ATRAM, C = IN, S = Maharashtra, 
MAROTI ५७७ or cones 
HEALTH DEPARTMENT 
AT R A M Date: 2023.08.23 13:40:44 +05'30' 
(अशोक आत्राम) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव, महाराष्ट्र शासन 


२. मा.मुख्यमंत्री महोदयांचे प्रधान सचिव मंत्रालय, मुंबई 


३. मा.उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई 


४. सभापती ,विधान परिषद यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन, मुंबई. 


५. अध्यक्ष विधानसभा यांचे खाजगी सचिव विधानभवन, मुंबई. 


पृष्ठ ७ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः रुशुफी- २०२३/प्र.क्र.१६७/आरोग्य-३ 


६. विरोधी पक्षनेते, विधानपरिषद/विधानसभा यांचे खाजगी सचिव,विधानभवन, मुंबई 


७. सर्व विधानमंडळ सदस्य, विधानभवन, मुंबई 


८. सर्व मंत्री व राज्यमंत्री यांचे स्वीय सहायक 


९. महाळेखापाल-१ (लेखा परिक्षा) महाराष्ट्र मुंबई 


१०.महालेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र मुंबई 


११.महाळेखापाल-२ (लेखा परिक्षा) महाराष्ट्र नागपूर 


१२.महाळेखापाल-२ (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र नागपूर 


१३.सिनिअर रिसर्च ऑफिसर, पे रिसर्च युनिट, भारत सरकार , वित्त मंत्रालय (व्यय 
विभाग), खोली क्र. २६१, नॉर्थ ब्लॉक, नवी दिल्ली. 


१४.अप्पर मुख्य सचिव (आरोग्य ) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 


१५.सर्व मंत्रालयीन विभाग 


१६.मंत्राळयाच्या सर्व विभागांखाळील विभाग प्रमुख व प्रादेशिक विभाग प्रमुख 
१७. सर्व विभागीय आयुक्‍त 
१८.सर्व जिल्हाधिकारी 


१९.प्रबंधक, उच्च न्यायालय (मूळ शाखा), मुंबई 


२०. प्रबंधक, उच्च न्यायालय (अपिल शाखा), मुंबई 


२१.सचिव,महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई 


२२.सचिव,महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई 


२३.प्रबंधक, लोक आयुक्‍त व उप लोक आयुक्त यांचे कार्यालय, मुंबई 


२४.आयुक्त, राज्य माहिती आयोग (सर्व) 


२५.सचिव राज्य निवडणूक आयोग, मुंबई 


२६.प्रबंधक महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण,मुंबई/नागपूर/ औरंगाबाद 


२७.आयुक्‍त,आरोग्य सेवा तथा अभियान GASH, ATK आरोग्य अभियान ,मुंबई 


पृष्ठ ७ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः रुशुफी- २०२३/प्र.क्र.१६७/आरोग्य-३ 


२८.संचाळक आरोग्य सेवा-१, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, आरोग्य भवन मुंबई. 


२९.संचाळक, आरोग्य सेवा-२, पुणे 


३०.सहसंचालक, आरोग्य सेवा, रुग्णालये (राज्यस्तर), मुंबई. 


३१.सहसंचालक, आरोग्य सेवा (अर्थ व प्रशासन) मुंबई. 


३२.उपसंचालक सर्व मंडळे, आरोग्य सेवा. 


३३. सर्व जिल्हा शल्यचिकित्सक 

३४. सर्व संबंधित आरोग्य संस्थांचे वैद्यकिय अधिक्षक 
३५. सर्व जिल्हा नियोजन अधिकारी 

३६. राज्य महिला आयोग, वरळी,मुंबई. 


३७.मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सर्व जिल्हा परिषद. 


३८.महासंचालक, यशदा, राजभवन आवार,बाणेर रोड, पुणे 


३९.संचालक, लेखा व कोषागारे,मुंबई 
४०.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
४१.निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 


४२.सर्व कोषागार अधिकारी 


४३.लेखाधिकारी, सर्व वेतन पडताळणी पथके, मुंबई/नागपूर/पुणे/औरंगाबाद 


४४.मुख्य अधिकारी, सर्व नगरपालिका 
४५.कार्यकारी अधिकारी, कॅन्टोनमेंट बोर्ड, खडकी/देहूरोड/देवळाळी/अहमदनगर 


४६.कुलसचिव, सर्व कृषि आणि कृषितर विद्यापीठे 


४७.संचालक, स्थानिक निधी लेखा परीक्षा, मुंबई 


४८.सहसंचालक, स्थानिक निधी लेखा परिक्षा, कोकण/ पुणे/ नाशिक/ औरंगाबाद / 


अमरावती / नागपूर 


४९.बहूजन समाज पार्टी, डी-१ इन्सा हटमेंट, आझाद मैदान, मुंबई-१ 


पृष्ठ ७ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः रुशुफी- २०२३/प्र.क्र.१६७/आरोग्य-३ 


५०.भारतीय जनता पार्टी, महाराष्ट्र प्रदेश, सी.डी.ओ., बॅरॅक क्रमांक १, योगक्षेम समोर, 


वसंतराव भागवत चौक, नरिमन पॉईट, मुंबई-२० 


५१.भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी,महाराष्ट्र कमिटी, ३१४,राजभुवन,एस.व्ही.पटेल रोड,मुंबई-४ 


५२. भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, (मार्क्सवादी), महाराष्ट्र कमिटी, जनशक्ती हॉल, ग्लोब मिल 


पॅलेस, वरळी, मुंबई-१३ 


५३.इंडियन नॅशनल कॉग्रेस, महाराष्ट्र प्रदेश कॉंग्रेस (आय) समिती, टिळक भवन, 


काकासाहेब गाडगीळ मार्ग, दादर ,मुंबई-२५ 


५४.नॅशनलिस्ट कॉंग्रेस पार्टी, राष्ट्रवादी भवन, फ्री प्रेस जर्नळ मार्ग, नरिमन पॉईट,मुंबई-२१ 


५५.शिवसेना, शिवसेना भवन, गडकरी चौक, दादर, मुंबई-२८ 


५६.सार्वजनिक आरोग्य विभागातील सर्व कार्यासने, मंत्रालय,मुंबई. 


५७. निवड नस्ती, आरोग्य विभाग (आरोग्य-३) 


पृष्ठ ७ पैकी ७ 


